सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या 
ज्या व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा 
व्यक्‍तींना देण्यात येणा-या मानधनाकरीता 
अनुदान वितरण करणेबाबत . ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निवृवे १०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च , २०१९. 


वाचा :- १.शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 

दि.१४/०२/२०१८ 

२. शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
दि.०३/०७/२०१८ 

३. शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं१०१८/प्र क्र११५/(२०१८)/स्वासैक-१ 
दि.१३/११/२०१८ 

४. शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/ प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
दि.१५/११/२०१८ 

५. शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/ प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
दि.२८/०१/२०१९ 

६. शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/ प्र क्र २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
दि.०७/०३/२०१९ 

प्रस्तावना :- 


भारतामध्ये दिनांक २५.६.१९७५ ते दिनांक ३१.३.१९७७ या काळावधीत आणिबाणी घोषित 


करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींना आर्थिक 


मदत देऊन त्यांचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आलेले आहे.सदर 


धोरणांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्‍तींना मानधन मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : - 
सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या कालावधीत लोकडऱाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 


व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या धोरणाची 


अंमलबजावणी करण्याकरीता आवऱयक असलेल्या निधीचे वितरण शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रात दर्शविलेला असून मागणी क्र ए-०५ प्रधानलेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


,१०२- सामाजिक सुरक्षेखालील निवृत्तीवेतने,(००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे १०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ 0२०५) या योजनेची तरतूद पुरवणी 


मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरची रक्‍कम रु४२,००,०,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी 


फक्त) इतकी असून या रकमेपैकी १२ जिल्हयातील पात्र अर्जदारांकरीता रु ५,८७,४०,०००/- एवढी रक्‍कम 


दिनांक २८.०१.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आळेली असून दुस-या टप्यात १५ 


जिल्हयातील पात्र अर्जदारांकरीता रु ६,७७,७०,०००/-एवढी रक्‍कम दिनांक १४.०२.२०१९च्या शासन 


निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेली आहे.आतापर्यंत २७ जिल्हयांना मानधन वितरीत करण्यात 


आलेले असून एकूण १९०६ इतक्या पात्र अर्जदारांस एकूण रु १८,१९,५०,०००/-(रु अठरा कोटी एकोणीस 


लाख पन्नास हजार )इतके मानधन वितरीत करण्यात आलेले आहे. 


२. उपरोक्‍त २७ जिल्हयांना माहे जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीकरीता निधी वितरीत 


करण्यात MGA असून आता सदर १९०६ पात्र मानधनधारकांना माहे जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ या 
३ महिन्यांकरीता एकूण रुपये ४,५४,८७,५००/-(रूपये चार कोटी चौपन्न लाख सत्याऐंशी लाख 


पाचशे फक्त) इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, तसेच 


शासन मान्यता प्राप्त बाबीकरीताच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच मासिक निधी वितरण 


प्रणालीनुसार अनुदान खर्च करण्यात यावे. 


३. याप्रित्यर्थचा खर्च चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र.ए-५,२२३५-सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन, (००) (०५) आणीबाणीच्या कालावधीत 


लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) yo इतर खर्च (2234C204) या 


लेखाशीर्षाखालील सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा. 


8. सदर शासन निर्णय fea विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८/२०१९/व्यय-४ 


दिनांक ०३.०१.२०१९ अन्वये दिलेल्या मंजूरी अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे १०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३२७१६१४५२५४०७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Suresh nea 
Mahadeo Khade (मी 
(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.राज्यमंत्री (सा.प्र.यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
८) महाळेखापाल(लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१,मुबई/महाळलेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-२,नागपूर, 


९) प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.१,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१०) उ.स. (स्वासैकक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 

११) सर्व विभागीय आयुक्त, 

92 जिल्हाधिकारी,(वर्धा,सिंधुदुर्ग,नाशिक,गोंदिया,नंदूरबार,भंडारा,रायगड,लातूर,हिंगोळी,सोळापूर,जळगांव,पुणे चंद्रपूर, 
ठाणे,उस्मानाबाद,परभणी,बीड,सांगली,कोल्हापूर,बुलढाणा,सातारा,धुळेअहमदनगर,अमरावती,यवतमाळ, 
रत्नागिरी,नागपूर) 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६) सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई 

१७) क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 

१८) क.अ. (स्वासैक 2/3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१९) निवडनस्ती- (स्वासैक १) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे १०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


आणीबाणी मानधन रकमेचा तपशील 


अ.क्र. जिल्हा एकूण संख्या | एकूण दरमहा मानधन | एकूण मानधन माहे जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ 
शि वर्धा | 990 | ९१७५०० २७५२५०० 
२ | सिधुदुर्ग ३४ २७०००० ८१०००० 
३ | नाशिक ८१ ५९५००० १७८५००० 
४ | गोदिया २४ १८५००० ५५५००० 
५ | नंदूरबार २४ १७५००० ५२५००० 
६ | भंडारा ६५००० १९५००० 
७ रायगड ३५००० १०५००० 

लातूर र्र ८१०००० २४३०००० 

हिंगाली २७ २००००० ६००००० 
।_१० | सोलापूर ४८ ३४२५०० १०२७५०० 
(“सेत | जळगांव ८४ ६६२५०० १९८७५०० 
१२ | पुणे ४६८ ४१६२५०० १२४८७५०० 
१३ | चंद्रपूर 49 ४२७५०० १२८२५०० 
१४ | ठाणे ३१ २७०००० ८१०००० 
१५ | उस्मानाबाद ३१ २१०००० ६३०००० 
१६ | परभणी २९ २५७५०० ७७२५०० 
१७ | बीड ५६ ५१५००० १५४५००० 
१८ | सांगली ५१ ४१५००० १२४५००० 
१९ | कोल्हापूर ५८ ३४२५०० १०२७५०० 
२० | बुलढाणा १२९ ७६२५०० २२८७५०० 
२१ | सातारा 4Q २६५००० ७९५००० 
२२ धुळे 82 334000 १००५००० 
२३ | अहमदनगर ६३ ४३०००० १२९०००० 
२४ | अमरावती ९४ ७५७५०० २२७२५०० 
२५ | यवतमाळ १८ १३०००० ३९०००० 
२६ | रत्नागिरी ष्ट ५३०००० १५९०००० 
२७ | नागपूर १२६ १०९५००० 3२८५००० 

एकूण १९०६ १५१६२५०० ४५४८७५०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


